महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील इमारतीमधील 
उद्घाहन डक्टचे बांधकाम पाडून (Demolition of 
Lift) त्याजागी भिंत बांधण्याकरीता निधी उपलब्ध 
करुन देणे व वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०१२२/३३/प्र.क्र.४/कार्यासन११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:-१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे आदेश क्र.२१२०/२०२१, दि.१४/१२/२०२१ 

२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.१२२८/२०२२, दि.७/६/२०२२ 

3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पूरक-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३,दि.२९/८/२०२२ 

४ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०१२२/३३/प्र.क्र.४/कार्यासन११, दि.६/१०/२०२२ 


प्रस्तावना: 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील इमारतीमधील Valet डक्‍्टचे बांधकाम पाडून 
(Demolition of 0 त्याजागी भिंत बांधण्याकरीता रु.१०,५६,१६१/- इतक्या खर्चास संदर्भ क्र.१ येथील 
आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर देयके अदा करण्याकरीता निधी सन २०२२ च्या 
पावसाळी अधिवेडञनामध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी ५०% निधी दि.६/१०/२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता उर्वरित ५०% निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील इमारतीमधील veer डक्टचे बांधकाम पाडून 
(Demolition of Lift) rar भिंत बांधण्याकरीता तसेच मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील 
कोर्ट नं.८ मधील न्यायाधीशांचे चेंबर, आफिस व पॅसेजचे नुतनीकरण याकरीता २०१४ 0238 या 
लेखाश्ीर्षाखाळील “२७ लहान बांधकामे" या उद्दिष्टाखाळी एकूण रु.७२.९३ लक्ष इतक्या रकमेची 
पुरवणी मागणी विधान मंडळाच्या सन २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे 
व वित्त विभागाने मंजूर पुरवणी मागणीपैकी ५०% निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार सदर कामांकरीता रु.३१,१८,५००/- व रु.५,२८,०००/- असा एकूण रु.३६,४६,५००/- 
इतका निधी दि.६/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता मंजूर 
पुरवणी मागणीपैकी उर्वरित ५०% निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 
२. त्यापैकी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील इमारतीमधील Veet Sed बांधकाम पाडून 
(Demolition of Lift) Grom भिंत बांधण्याकरीता उर्वरित रु.५,२८,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लाख अठ्ठावीस 
हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास व वितरणास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 
३. सदर पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१,२०१४-न्यायदान,(००) १०७,इळाखा शहर दंडाधिकारी 
न्यायालये, (००), (००)(०१)इलाखा Ber दंडाधिकारी area (aA) (२०१४ ०२३४) २७- लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यामुळे सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता योजिला आहे 
त्याच विवक्षित बाबींसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. हा निधी नियंत्रक अधिकारी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, 
मुंबई ( जे-००४१) यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णयवित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०६२/व्यय-५, दि. २३/११/२०२२ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०१२२/३३/प्र.क्र.४/कार्यासन११ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१७०८३४१४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN V 


JIWANE 


(नि. fa. जिवने) 

विधि सल्लागार नि सह सचिव 
प्रति, 
१) मा.प्रबंधक, (निरिक्षणे-१),उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
3) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५/ अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 
७) विधि व न्याय विभाग, कार्या- २३ व २४, मंत्रालय,मुंबई. 
८) निवडनस्ती / का-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


